कारागृह विभागातील कारागृह 
उपमहानिरीक्षक (गट-अ) या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या 
प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०३१५/२२२/प्र.क्र.५४/१५/तुरुंग-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००५ 
दिनांक: ०७ मे, २०१५ 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अन्वये कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक 
(गट-अ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची खाळी नमूद केलेल्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदली 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 


दि श्रीमती स्वाती साठे | कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मुख्यालय) | कारागृह 
कारागृह महानिरीक्षणालय,महाराष्ट्र | उपमहानिरीक्षणालय, 
राज्य,पुणे पश्चिम विभाग,येरवडा,पुणे 


२ श्री.राजेंद्र ता.धामने | कारागृह उपमहानिरीक्षक, कारागृह | कारागृह 
उपमहानिरीक्षणालय, पश्चिम विभाग, | उपमहानिरीक्षणालय, मध्य 
येरवडा, पुणे विभाग, औरंगाबाद 


बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खालील 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


१) बदलीबाबतचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित आस्थापनेने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

२) बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्याला रुजू 
करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्भवल्यास संबंधित विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः जेएलई-०३१५/२२२/प्र.क्र.५४/१५/तुरुंग-१ 


बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकार्‍याने प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई 
करण्यास पात्र ठरतील. 


उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केलेल्या कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी तात्काळ कार्यमुक्‍त 
करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ 
रुजू व्हावे. हे तात्काळ अंमलात येतील. 


सदरहू महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (एक) (दोन) व कलम ५ मधील 
तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५०२१२५६२५२५२९ असा आहे. हा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jaysing L 


. Pawara 
ays | N Q DN: CN = Jaysing L Pawara, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


P aw a [ a OU = Deputy Secretary 
Date: 2015.05.07 14:52:49 
+05'30' 
(ज.ल.पावरा) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत, 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 

३) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मुख्यालय) पुणे/पश्चिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, 
औरंगाबाद / पूर्व विभाग, नागपूर 


४) महालेखापाल, महाराष्ट्र, १ (लेखा परिक्षा) मुंबई 

५) महालेखापाल, महाराष्ट्र, १ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र, २ (लेखा परिक्षा) नागपूर 

७) महालेखापाल, महाराष्ट्र, २ (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०३१५/२२२/प्र.क्र.५४/१५/तुरुंग-१ 


८) अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९) कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / पुणे 

१०) सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 

११) प्राचार्य तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे / किशोर सुधारालय, 
नाशिक 

१२) सर्व अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१/वर्ग-२ 

93) श्रीमती स्वाती साठे, कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) कारागृह महानिरीक्षणालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे (अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्यामार्फत) 

१४ श्री.राजेंद्र ता.धामने, कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, येरवडा, पुणे (अपर 
पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्यामार्फत) 

१५) कक्ष अधिकारी कार्यासन तुरुंग-२ / तुरुंग-३ 

१६) निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


